अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे व 
त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ३१/०३/२०२३ 


संदर्भ :-१. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२२/प्र.क्र.१४२/२०२२/लाक्षेवि आस्था,दि.३०/०९/२०२२. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ 
३. मुख्य अभियंता, कोंकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.मुअ/ जसंविकोप्र/ आ.५(१)/ 
५४३, दि.१६.०२.२०२३. 


प्रस्तावना - 

अधीक्षक अभियंता,ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२२ ते 
दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांनी 
त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये त्यांचे अंतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ८४४ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ९१ पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 

संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरून,अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांचे कार्यालय 
अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८४४ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ९१ पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय 
कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव नियत । रुपांतरीत लेखाशिर्ष 
अस्थायी । अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील पदे | वरील पदे 

१ . | ठाणे पाटबंधारे मंडळ, २१७ १७ मागणी क्र.आय ३ २७०१ मोठे व मध्यम 
ठाणे अधिनस्त (विवरण । (विवरण । पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व 
कार्यालय कार्यकारी पत्र-०१) | पत्र-०७ | प्रशासन, (०३) सामाईक आस्थापना- 
अभियंता ठाणे पाटबंधारे कार्यकारी (03)(03) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
विभाग कळवा-ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (sta) (२७०१ 

१३७८) 

२. | ठाणे पाटबंधारे मंडळ, 42 ०१ मागणी क्र.आय ३ २७०१ मोठे व मध्यम 
ठाणे अधिनस्त (विवरण । (विवरण । पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व 
कार्यालय कार्यकारी पत्र-०२) | पत्र-०७ | प्रशासन, (०३) सामाईक आस्थापना- 
अभियंता लघु पाटबंधारे कार्यकारी (03)(03) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
विभाग, नाशिक अंतर्गत पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्यौो (२७०१ 
३ उपविभागीय १३७८) 
कार्यालये 

३. | ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ८७ ११ मागणी क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम, 
ठाणे अधिनस्त (विवरण । (विवरण । पाटबंधारे, ८० सर्वसाधारण, ००१, संचालन व 
कार्यालय कार्यकारी पत्र-०३) | पत्र-०७ | प्रशासन, (०४) (4) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
अभियंता भातसा धरण पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य)(२७०१ 
व्यवस्थापन विभाग ४१९९) 
भातसानगर 

४ | ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ३१-- | मागणी क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम, 
ठाणे अधिनस्त १८ 5४९ पाटबंधारे, Co सर्वसाधारण, ००१, संचालन व 
कार्यालय तांत्रिक कक्ष । (विवरण प्रशासन, (०४) (५) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
(जल आराखडा) ठाणे पत्र-०४) पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य)(२७०१ 


४१९९) 

मागणी क्रमांक आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली waco) 
सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका (०४) विविध 
पाटबंधारे विकास महामंडळांना भागभांडवली 
अंशदान (वेतन) (०४) (०३) कोकण पाटबंधारे 
विकास महामंडळाला भाग भांडवली 
अंशदान, (अनिवार्य) ३२, अंडदाने (४७०१ 
आय १८९) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


षु 7 


ठाणे पाटबंधारे मंडळ, 
ठाणे अधिनस्त 
कार्यालय कार्यकारी 
अभियंता, रायगड 
पाटबंधारे विभाग, 
कोलाड 


३२० 
(विवरण 
पत्र-०५) 


३८ 
(विवरण 
पत्र-०७) 


मागणी क्र.आय ३ २७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे Co सर्वसाधारण, ००१ संचालन व 
प्रशासन, (०३) सामाईक आस्थापना- 
कार्यकारी (03)(03) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्यौो (२७०१ 
१३७८) 


ठाणे पाटबंधारे मंडळ, 
ठाणे अधिनस्त 
कार्यालय कार्यकारी 
अभियंता, पालघर 
पाटबंधारे विभाग, मनोर 


११९ 
(विवरण 
पत्र-०६) 


२४ 
(विवरण 
पत्र-०७) 


मागणी क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम, 
पाटबंधारे, Co सर्वसाधारण, ००१, संचालन व 
प्रशासन, (०४) (५) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवायी(२७०१ 
४१९९) 


एकुण ८४४ ९१ 


. अधीक्षक अभियंताठाणे पाटबंधारे मंडळ,ठाणे कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ८४४ पदे नियत 


अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८४४ मंजूर 
पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित 
आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ९१ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत किंवा दि.३१/०८/२०२३ यापैकी जे 
अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतीलव सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 
तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 


. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


षु 7 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.०८/०२/२०२३ 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०४०३१४४७५९६९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHY AM 2 a. cite mucanec-m 
M E 5 H RA M MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


Date: 2023.04.03 15:10:54 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट अव विवरणपत्रे १ ते ७ 


प्रत, 
महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,नागपुर. 
३. वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९ / वित्तीय सुधारणा-१/ विनियम ), मंत्रालय, मुंबई. 
४. कार्यकारी संचाळक,कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ,ठाणे. 
५. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ,ठाणे, 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
६. कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
. आ(प्रशिकार्यासन/अर्थ-१/अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(प्र.क्र.२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.२९/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि. ३१/०३/२०२३ चे सहपत्र. 


'परिशिष्ट- "अ" 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणेमंडळातील पदे तसेच मंडळांतर्गवविभागीय कार्यालयातील 
नियत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव नियत पां en 
अस्थायी | अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील पदे | वरील पदे 

१. ठाणे पाटबंधारे मंडळ, २१७ १७ । मागणो क्र.आय ३, २७०१- मोठे ब मध्यम 
ठाणे अधिनस्त (विवरण | (विवरण | पाटबंधारे, ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व 
ae पत्र-०१) | पत्र-०७) | प्रशासन, (03) सामाईक sear 
अभियंता, ठाणे कार्यकारी (०३)(०३) अधीक्षक अभियंता, 
पाटबंधारे विभाग, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) 
कळवा-ठाणे 5:44. 

२. | ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ष्र ०९ पागणी क्र.आय- ३, २७०१- मोठे ब मध्यम 
ठाणे अधिनस्त (विवरण | (विवरण | पाटबंधारे, ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व 
कार्यालय कार्यकारी पत्र-०२) | पत्र-०७) | प्रशासन, (०३) सामाईक आस्थापना- 
अभियंता, लघु कार्यकारी (०३)(०३) अधीक्षक अभियंता, 
पाटबंधारे विभाग, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) 
नाशिक अंतर्गत ३ (२७०१ १३७८) 
उपविभागीय कार्यालये 

३. | ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ८७ १९ मागणी क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम, 
ठाणे अधिनस्त (विवरण । (विवरण । पाटबंधारे, Co सर्वसाधारण, ००१, संचालन व 
ae पत्र-०३) | पत्र-०७) | प्रशासन, (०४) (4) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
अभियंता, भातसा धरण पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य)(२७०१ 
व्यवस्थापन विभाग ४१९९) 
भातसानगर 

४ | ठाणे पाटबंधारे मंडळ, रश i मागणी क्र.आय-३, २७०१ मोठे ब मध्यम, 
ठाणे अधिनस्त १८ ४९ पाटबंधारे, ८० सर्वसाधारण, ००१, संचालन व 
कार्यालय तांत्रिक कक्ष । (विवरण प्रशासन, (०४) (५) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
(जल आराखडा) ठाणे 3; पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य)(२७०१ 

४१९९) 

मागणी क्रमांक आय-५, ४७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली 
खर्च,(८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(प्र.क्र.२९/२०२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


; वब इतर उपक्रमांतील गुंतबणूका 
(ow) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना 
भागभांडबली अंशदान (वेतन) (०४) (०३) 
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाला भाग 
भांडवली अंशदान, (अनिवार्य) 32, अंशदाने 
(४७०१ आय १८९) 


५. । ठाणे पाटबंधारे मंडळ, Bo ३८ | मागणी क्र.आय ३, २७०१- मोठे ब मध्यम 
ठाणे अधिनस्त (विवरण | (विवरण | पाटबंधारे, Co सर्वसाधारण, ००१ संचालन व 
कार्यालय कार्यकारी पत्र-०५) | पत्र-०७) | प्रशासन, (०३) सामाईक आरस्थापना- 
अभियंता रायगड कार्यकारी (०३)(०३) अधीक्षक अभियंता, 
पाटबंधारे विभाग ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) 
कोलाड (२७०१ १३७८) 

१; / जण पाटना पडळ ” २५ | मागणी क्र.आय-३, २७०१- मोठे व मध्यम, 
ठाणे अधिनस्त (विवरण । (विवरण पाटबंधारे, ८० सर्वसाधारण, ००१, संचालन व 
कार्यालय कार्यकारी Tres) | EOS) | प्रशासन, (०४) (५) अधीक्षक अभियंता, ठाणे 
अभियंता 4. पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य)(२७०१ 
पाटबंधारे विभाग, मनोर रर) 

'एकुण ८४४ ९९ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA 81800 0४७५ covennmentor 0 
M E S H RA M MSE TEN TS OU = WATER RESOURCES 


IT 
Date: 2023.04.03 15:11:10 +05'30' 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्र HATS -२०२३,/प्र.क्र.(२९/२०२३)/लाक्षेवि 


विवरणपत्र क्र.९ 
नियत अस्थायी आस्थापना 


(आस्था), दि. ३१/०३/२०२३ 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा 


अ.क्र. 'पदनाम दि.०१/०३/२०२३ते दि.३१.०८.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 

lee ll २ 3 
१ | कार्यकारी अभियंता g 
२ | उपकार्यकारी अभियंता g 
3 | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता डु 
४ | विभागोय लेखापाल 
५ | आरेखक g 
६ | सहा.आरेखक g 
७ | प्रथम लिपीव g 
८ | भांडारपाल १ 
९ | सहायक भांडारपाल १ 
१० | वरिष्ठ लिपीव ण 
११ | वरिष्ठ दफ्तर कारकून g 
१२ | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक ७ 
१३ | दफ्तर कारकून ३ 
१४ । अनुरेखक 19111 
१५ । संगणक कार्यक्रम चालक a की 
१६ | वाहन चालक १ 
१७ नाक | १ 
१८ PT ष्‌ 
१९ RR  ैढै174ृक्‍्क्‍॒क्‍ढ | रि 
२० | वरिष्ठ लेखा लिपीव शग आ 
२१ | ओव्हरसिअर 18 
२२ | विभागीय मुख्य लिपीव शिक्का 
एकूण:- ९ ३६८ 


अ.क्र. 'पदनाम दि.०१/०३/२०२३ते दि.३१.०८.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.९ कळवा 

१ | उपविभागीय अभियंता 
२ | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता डु 
३ | वरिष्ठ लिपीव g 
¥ | कनिष्ठ लिपीव २ 
५  । टंकलेखक g 
६ | अनुरेखक 
७ | दफ्तर कारकून a. a 
८ | वाहन चालक Q 
8 RO 
१० PTR रि 
१९ | ओव्हरसिअर a __) 
१२ । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक डु 

'एकूण:-२ १८ 

पाटबंधारे उपविभाग क्र.२ कळवा 

१ | उपविभागीय अभियंता १ 
२ | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता डु 
३ | वरिष्ठ लिपीव g 
¥ | कनिष्ठ लिपीव २ 
५  । टंकलेखक g 
६ | अनुरेखक g 
७ | दफ्तर कारकून शिकाक a 
८ | वाहन चालक Q 
8 शिपाई | २ 
go Bait रि 
११ | ओव्हरसिअर 1 ae 
92 स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 

एकूण:-३ Re 


७: 


पदनाम 


दि.०१/०३/२०२३ते 
दि.३१.०८.२०२३ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 


पदे 


शाखा-वाडा 


सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता 


दफ्तर कारकून / शाखा कारकून 


AER 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चौकोदार 


कालवे टप 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


wo; Al 6 | Mm] | K] av] 2] w 


शिपाई 11 [| 


Aw! Ww] WK] AVL Ww] Al] KK] A] w 


'एकूण:-४ 


a) 
a) 


शाखा-जव्हार 


सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता 


दफ्तर कारकून / शाखा कारकून 


'मोजणीदा अ || 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा Ala 


कालवे टप 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


0; Al 6 | Mm) द्रा) ७<। a) 2] ww 


शिपाई 11 [| 


we! .»०७|।| WH] AU] Ww] A] 0< | Aw 


'एकूण:-५ 


Aa) 
a) 


पाटबंधारे उपविभाग, मुरबाड 


उपविभागीय अभियंता 


सहायक अभियंता श्रे-२ / शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता 


ants feta 


कनिष्ठ लिपीव 


S| K| ala} w 


टंकलेखक 


w A Ww|w wo 


अ.क्र. 


पदनाम 


दि.०१/०३/२०२३ते 
दि.३१.०८.२०२३ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 


अनुरेखक 


१ 


दफ्तर कारकून 


वाहन चालक 


शिपाई 


PMT 


wo A wo A 


ओव्हरसिअर 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


'एकूण:-६ 


शाखा-जांभे 


सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता 


दफ्तर कारकून / शाखा कारकून 


'मोजणीदा || 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चौकोदार 


कालवे टप 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


wo; Al 6 | Mm) S| ०७< | wl 2] w 


PM 


we! rw! Ww] AU] wr] Al K] A] wo 


'एकूण:-७ 


a) 
a) 


शाखा-शहापूर 


सहायक अभियंता श्रे-२ / शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता 


दफ्तर कारकून / शाखा कारकून 


ei ||| ||| || 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चोौकोदार 


कालवे टप 


९७ | 6 । mM) SS] K] wl] a] Ww 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


»“०। .०। AU Ww] (२ K| Aw 


अ.क्र. पदनाम दि.०१/०३/२०२३ते 
दि.३१.०८.२०२३ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
8 PM रि 
एकूण:-८ २२ 
शाखा-मुरबाड 
१ | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता g 
२ | दफ्तर कारकून / शाखा कारकून २ 
3 चोजणीदा/ ||| ¥% 
४  । कालवा निरीक्षक é 
Q । संदेशक g 
& । कालवा चौकोदार 3 
७ | कालवे टप g 
८  । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
ह PMT रि 
'एकूण:-९ २२९ 
शाखा-मानिव 

१ | सहायक अभियंता श्रे-२ / शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता g 
२ | दफ्तर कारकून / शाखा कारकून २ 
3 ATT द्ध 
४  । कालवा निरीक्षक ८ 
५ | संदेशक g 
& । कालवा चौको ३ 
७ | कालवे टप रि 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक . 
९ शिपाई 1 [| Q 
एकूण:-१० २२ 
'एकूण:-(९--२--३--डॅ--५--६--७--८--९--१०) २९७ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM ०५५५५१ ६0” 
M E S H RA M 1. कळवळ मई OU = WATER RESOURCES 


Date: 2023.04.03 15:11:28 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र मुवाढ -२०२३/प्र.क्र.(२९/२०२३)/लाक्षेवि (आस्था), दि.३१/०३/२०२३ 


कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, नाशिक 


विवरणपत्र क्र.२ 
नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र. पदनाम दि.०१/०३/२०२३ 
दि.३१.०८.२०२३ या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 

आलेली अस्थायी पदे 

| | २ 2 
पाटबंधारे उपविभाग, पेठ 
१ | उपविभागीय अभियंता g 
२ | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता डु 
3 स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
४ | वरिष्ठ लिपोव g 
५ | अनुरेखक g 
६ | कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक g 
८ | वाहन चालक g 
९ Re २ 
१० RR | रि 
एकूण:-९ Re 
लघु पाटबंधारे उपविभाग, त्र्यंबक 

१ | उपविभागीय अभियंता g 
२ | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता टि 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक शास्र 
४ | वरिष्ठ लिपोव 
५ | अनुरेखक g 
६ | कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक ॥____ Te 
८ | वाहन चालक 
8 शिपाई | 3 
१० | चोकोदार १ 
'एकूण:-२ १६ 


अ.क्र. पदनाम दि.०१/०३/२०२३ 
दि.३१.०८.२०२३ या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
लघु पाटबंधारे उपविभाग, पेट 

१ | उपविभागीय अभियंता g 
२ | सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता डु 
3 स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक % 
४ | वरिष्ठ लिपोव 
५ | अनुरेखक g 
६ | कनिष्ठ लिपीव २ 
७ | टंकलेखक 
८ | वाहन चालक g 
९ PM २ 
१० 'चौकोदारा || रि 
एकूण:-३ Re 
'एकूण:-(९--२--३) KR 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHYAM ५५५०१९५५५५ C= 
M E S H RA M eee OU = WATER RESOURCES 


Date: 2023.04.03 15:11:43 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र HATS -२०२३/प्र.क्र.(२९/२०२३)/लाक्षेवि (आस्था), दि.३१/०३/२०२३ 


विवरणपत्र क्र.३ 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर 


नियत अस्थायी आस्थापना 


अ.क्र. पदनाम दि.०१/०३/२०२३ 
दि.३१.०८.२०२३ या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 

आलेली अस्थायी पदे 
1१ | २ 3 
१ । कार्यकारी अभियंता g 
२ | उप अभियंता g 
३ | शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / सहायक अभियंता श्रे-२ डु 
४ | विभागोय लेखापाल g 
५ | प्रथम लिपीव g 
& भांडारपाल १ 
७ | लघुटंकलेखक g 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक 19 
९ | वरिष्ठ लिपीव ण 
१० | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक / संगणक ८ 
११ | सहा. आरेखक g 
१२ | अनुरेखक g 
१३ | वाहन चालक १ 
१४ । सहायक भांडारपाल १ 
gu PT रि 
९४६ शिपाई 11 | ष्‌ 
१७ RRR  ैढै|| | Q 
'एकूण:-९ 3¥ 

पाटबंधारे उपविभाग, भातसानगर 

१ । कार्यकारी अभियंता 18] 
२ | उप अभियंता g 
३ | शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / सहायक अभियंता श्रे-२ डु 
४ | विभागीय लेखापाल 18 


अ.क्र. पदनाम दि.०१/०३/२०२३ 
दि.३१.०८.२०२३ या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 

आलेली अस्थायी पदे 
५ | प्रथम लिपीव a 1 
६ भांडारपाल शिका ॥ 
७ । लघुटंकलेखक i a 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
९ | वरिष्ठ लिपीव g 
१० | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक / संगणक 3 
११ | सहा. आरेखक a -१ 
१२ | अनुरेखक g 
१३ | वाहन चालक १ 
१४ | सहायक भांडारपाल 10 
शप FT a 
१६ PTT २ 
१७ PMR ||| Q 
'एकूण:-२ १८ 

भातसा उजवा कालवा उपविभाग, शहापूर 

१ । कार्यकारी अभियंता शका 
२ | उप अभियंता g 
३ | शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / सहायक अभियंता श्रे-२ डु 
४ | विभागीय लेखापाल शका 
५ | प्रथम लिपीव शिका 
६ भांडारपाल a की... 
७ । लघुटंकलेखक ॥ ae 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
९ | वरिष्ठ लिपीव g 
१० | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक / संगणक 3 
११ | सहा. आरेखक ce. आणा 
१२ | अनुरेखक g 
१३ | वाहन चालक १ 
१४ | सहायक भांडारपाल 16 


अ.क्र. पदनाम दि.०१/०३/२०२३ 
दि.३१.०८.२०२३ या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 

आलेली अस्थायी पदे 
१९ [नाके 111. 1 | 91 
१६ PTT २ 
१७ PTR || | रि 
एकूण:-३ १८ 

वैतरणा धरण उपविभाग, वैतरण 

१ । कार्यकारी अभियंता शिंग काशा 
२ | उप अभियंता g 
3 | शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / सहायक अभियंता श्रे-२ डं 
४ | विभागीय लेखापाल a 
५ | प्रथम लिपीव fs 
& | भांडारपाल a ae 
७ । लघुटंकलेखक 19 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
९ | वरिष्ठ लिपीव g 
१० | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक / संगणक ३ 
११ | सहा. आरेखक Po 
१२ | अनुरेखक g 
१३ | वाहन चालक Pe 
१४ | सहायक भांडारपाल PF 
gu PT 
१६ PTR ||| रि 
'एकूण:-४ 1 ९७ | 
'एकूण:-(९--२--३--४) ८७ 


5 Digitally signed by PRADNYA SHYAM मिशी 
PRADNYA SHYAM i 0 
MESHRAM क 


DEPARTMENT 
Date: 2023.04.03 15:11:59 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र HATS -२०२३/प्र.क्र.(२९/२०२३)/लाक्षेवि (आस्था), दि.३१/०३/२०२३ 


नियत अस्थायी आस्थापना 


विवरण पत्र-०४ 

कार्यालयाचे नाव:- अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

अ.क्र. पदनाम दि.०१/०३/२०२३ 

दि.३१.०८.२०२३ या 

कालावधीत मुदतवाढ 

देण्यात आलेली अस्थायी 

पदे 
|e | २ 3 
| 8 | अधीक्षक अभियता र 
२ | सहाय्यक अधीक्षक अभियंता र 
3 PH || १ 
y । क.अ./शा.अ./सहा.अभि.श्रेणी-२ : 
५ ।प्रथम लिपिक g 
६ प्रमुख आरेखक g 
७ | सहाय्यक आरेखक g 
८ | उच्चश्रेणी लघु लेखक / निम्नश्रेणी लघु लेखक १ 
९ | अनुरेखक | les 
१० | बरिष्ठ लिपिक % 
९१ | कनिष्ठ लिपीक / लिपीक नि-टंकलेखक/ टंकलेखक ७ 
gg | टंकलेखक 10 
१३ वाहन चालक g 
१४ | दप्तरी 118 
१५ नाईक g 
१९६ | शिपाई ३ 
९७ | चौकोदार 
१८ लेखाधिकारी | g 
१९ | संगणक १ 
२० प्रमुख दप्तर कारकून 
२९ । वरिष्ठ दप्तर कारकून g 
एकूण :-2 ३१९ 


कार्यालयाचे नांव :-अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत तांत्रिक कक्ष 
(जल आराखडा) ठाणे. 
अ.क्र. पदनाम दि.०१/०३/२०२३ते 
दि.३९.०८.२०२३ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
1९१ | २ ३ 
९ उप विभागिय अभियंता १ 
२ | शा.अ./सहा.अ. श्रेणी. २/ क.अ. क 
3 स्थात्य अभियांत्रिको सहायक ¥ 
y | वरिष्ठ लिपीव g 
५ | कनिष्ठ लिपीक / लिपीक नि-टंकलेखक/ टंकलेखक ३ 
६ | टंकलेखक ft 
७ | अनुरेखक १ 
८ | वाहनचालक Q 
९ शिपाई 1 || tial ह २ 
पि ० PM । Hat १ 
'एकूण :-२ १८ 
एकूण:- (९ + २) ४९ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
P RA D NYA 5 H YAM DN: ON PRADNYA SHYAM MESHRAM, C 
MESHRAM MAHARASHTRA, OU ~ WATER RESOURCES 

DEPARTMENT 

Date: 2023.04.03 15:12:15 +05'30 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र मुवाढ -२०२३/प्र.क्र.(२९/२०२३)/लाक्षेवि (आस्था), दि.३१/०३/२०२३ 


विवरणपत्र क्र.५ 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 


नियत अस्थायी आस्थापना 


अ. पदनाम दि.०१/०३/२०२३ 

क्र दि.३१.०८.२०२३ या 

कालावधीत मुदतवाढ 

देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
| a 2 3 
रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड, ता.रोहा, जि.रायगड 

१ । कार्यकारी अभियंता g 
२ | उपकार्यकारी अभियंता g 
3 | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रे-२ g 
४ । विभागीय लेखापाल a 
५ | प्रथम लिपिक Pee 7 
६ | आरेखक i 
७ | वरिष्ठलिपिक Po 
८ | कनिष्ठ लिपिक 168 
९ | टंकलेखक Pl 
१० | अनुरेखक Pl 
११ | CRISS दप्तर कारकून १ 
१२ । दप्तर कारकून 2 
१३ | भांडारपाल Pl 
१४ | सहाय्यक भांडारपाल १ 
१५ | वाहन चालक १ 
१६ | नाईक १ 
१७ । शिपाई Pt 
१८ | चोकोदार g 
एकूण 1५१९९ | 


अ.क्र. 


पदनाम 


दि.०१/०३/२०२३ 
f2.32.06.2023 या 
कालावधीत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 


A 


शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


= | 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


| & | K | "च्छ 


अनुरेखक 


७ | “० ८७ 0 


उपअभियंता/अधिकारी 


दप्तर कारकून 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकोदार 


एकूण 


6 | »/० | ».० | ».० | »/5 


सिंचन शाखा, भिलव 


wo 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


wo 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चोकोदार 


कालवा टपाली 


AIA] 6 | ती | |] ७< | a] “७ 


शिपाई 


>“« | ».० | “५५ | ».० | (९ | KK] wi] ७ 


एकूण 


a) 
a) 


सिंचन शाखा, राजनाला क्र. १९, १ 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चोकोदार 


कालवा टपाली 


>“9| (९ | 6 | mM] “ट्रा 


शिपाई 


>“« | .० | “५७ w]e 


एकूण 


सिंचन शाखा, राजनाला क्र. २, १ 


wo 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चोकोदार 


कालवा टपाली 


“०9 | (९ | 6 |. | ©] K | av] “9 


शिपाई 


|W] AU] ».«० | (९ |) Km) nw] ७ 


एकूण 


पाट. शाखा, राजनाला क्र. ३, व 


WO 


शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता / 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक 


तारतंत्री 


विजतंत्री नि यांत्रिकी 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


ALA] 6 | Mm] |] ७< | av} “७ 


कालवा चोकोदार 


Ww 
° 


कालवा टपाली 


wo 
wo 


शिपाई 


एकूण 


सिंचन शाखा, साळोख 


शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता / 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


तारतंत्री 


विजतंत्री नि यांत्रिकी 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चौकोदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


एकूण 


सिंचन शाखा पाली भूतावली 


wo 


शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता / 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक 


तारतंत्री 


वबिजतंत्री नि यांत्रिकी 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


>/० | (९ | 6 | . | ©] K | av} “9 


कालवा चोकोदार 


Ww 
° 


कालवा टपाली 


wo 
wo 


शिपाई 


एकूण 


पाटबंधारे उपविभाग 


, माणगांव 


उपअभियंता/अधिकारी 


शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता / 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकून 


वाहन चालक 


शिपाई 


चोकोदार 


“6७० । ९) | ८6० | ९५) | »/“० | Ww! ५) | “० 


एकूण 


v7 
au 


सिंचन शाखा, मोर्बा 


WO 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


WO 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चोकोदार 


कालवा टपाली 


A! (९ | 6 | Mm] ©} «K | “५७५ | “० 


शिपाई 


> | .७ | “५७ | .० | (२ | 0< | wi] ५ 


एकूण 


a) 
a) 


सिंचन शाखा, गोरेगांव ( मु. माणगांव ) 


Ww 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


wo 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चोकोदार 


कालवा टपाली 


>/० | (९ | 6 | .ती | |] K | av} “७ 


शिपाई 


|r] “५५ | .« | (९ | KK] wi] “७ 


एकूण 


A) 
a) 


सिंचन शाखा, माणगांव 


WO 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


Ww 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चोकोदार 


कालवा टपाली 


AIA] 6 | Mm] “८ । ७< | av} “० 


शिपाई 


> | .० | “८७ | wl (२ | 0< | wi] ९) 


एकूण 


a) 
a) 


सिंचन शाखा क्र. ९१, कोलाड 


WO 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


WO 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चोकोदार 


कालवा टपाली 


AIA] 6 | Mm] “८71 । ७< | av} “० 


शिपाई 


> | .० | “८७ | wl (२ | 0< | wi] ९) 


एकूण 


a) 
a) 


पाटबंधारे उपविभाग, व 


पविभागीय अभियंता 


सहा. अभि. श्रेणी-२/शाखा 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपीव 


शिपाई | 


PPR 


rw! Ww] aU] Ww 4 


A} Gl] mi ££] K] x 


वाहन चालक 


'एकूण :- 


सिचन शाखा, प 


शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 


दप्तर कारकून 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेशक 


कालवा चोकोदार 


(९ | 6 | .ती | ©] K | av] “० 


शिपाई 


> | “५७ | rw] (९ | «K | nw] “७ 


एकूण 


सिंचन शाखा, पेण 


: शाखाअभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ १ 
सहाय्यक अभियंता श्रे-२ 
२ | दप्तर कारकून २ 
3 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक १ 
४ | मोजणोदार डु 
५ । कालवा निरीक्षक ८ 
६ | संदेशक १ 
७ । कालवा चोकोदार ३ 
८ | कालबा टपाली १ 
९ | शिपाई १ 
एकूण २२ 
हेटवणे काळवा उपविभाग क्र. ९, उंबर्ड पेण 
१ | उपविभागीय अभियंता g 
2 | सहा. अभि. श्रेणी-२/शाखा ¥ 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ¥ 
४ | वरिष्ठ लिपोव् १ 
५ | टंकलेखक १ 
६ वाहनचालक १ 
७ Frm | २ 
८ चौकोदारा  7_ | १ 
'एकूण :- १५ 
'एकंदर एकूण ३२० 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYVA SHY AM ५०५५ 0 
M E S H RA M ती OU = WATER RESOURCES 
D 


IT 
ate: 2023.04.03 15:12:34 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र HAMS -२०२३/प्र.क्र.(२९/२०२३)/लाक्षेवि (आस्था), दि. ३१/०३/२०२३ 
विवरणपत्र क्र.०६ 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, पालघर पाटबंधारे विभाग, मनोर जि.पालळघर 
नियत अस्थायी आस्थापना 


अ.क्र. पदनाम दि.०१/०३/२०२३ 
दि.३१.०८.२०२३ या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
Ra २ 2 
१ । कार्यकारी अभियंता g 
२ | उपकार्यकारी अभियंता g 
3 | उपअभियंता / उपविभागीय अभियंता a: 2a 
४ | कनिष्ठ अभियंता डू 
५ । विभागीय लेखापाल g 
६ | प्रथम लिपोव १ 
७ । वरिष्ठ fers ण 
८ | कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक é 
९ | लघुटंकलेखक g 
१० स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक शिकार 
११ | भांडारपाल १ 
१२ । सहायक भांडारपाल १ 
१३ | आरेखक g 
१४ | आरेखक श्रेणी-३ g 
१५ | वाहन चालक g 
१६ PEF g 
१७ शिपाई | ||| ६ 
'एकूण:- डड 
पाटबंधारे उपविभाग, वाणगांव, ता.डहाणू, जि.पाळघर 

१ । उपविभागीय अधिकारी र 
२ | कनिष्ठ अभियंता डू 
३ | वरिष्ठ लिपीव g 
४ । कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक 3 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वाहन चालक 


0७ | ७ | mm) “ही 


शिपाई | 


AU “6७ | A) wo 


'एकूण:- 


पाटबंधारे उपविभाग, मनोर 


उपविभागीय अभियंता 


सहायक अभियंता श्रे-२ / शाखा अभियंता / कनिष्ठ 
अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दफ्तर कारकून 


वाहन चालक 


शिपाई 1 | 


चौकोदार 


ओव्हरसिअर 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


'एकूण:- 


पाटबंधारे उपविभाग, पालघर 


पविभागीय अभियंता 


सहायक अभियंता श्रे-२ / शाखा अभियंता / कनिष्ठ 
अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दफ्तर कारकून 


वाहन चालक 


शिपाई 1 | 


चौकोदार 


wo A wo A Ww|w A wo 


ओव्हरसिअर Po 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक a 
एकूण:- १३ 
सिचन शाखा- पालघर 

सहायक अभियंता श्रे-२/ शाखा अभियंता / कनिष्ठ १ 
अभियंता 

२ | दफ्तर कारकून २ 

3 aR  /7एक्‍7क्‍7ए7क्‍ग॑ृ॑ृ॑क्‍क्‍| [जण i दार w 

४ । कालवा निरीक्षक ८ 

५ | संदेशक 2 

६ | कालवा चोको 3 

७ | कालवे टप १ 

८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक १ 

९ imme | g 

'एकूण:- २२ 

सिचन शाखा- विक्रमगड 

सहायक अभियंता श्रे-२ / शाखा अभियंता / कनिष्ठ १ 
अभियंता 

२ | दफ्तर कारकून / शाखा कारकून २ 

3 ।मोजणीदारा  17एक्‍क्‍₹ई₹”₹ईइ₹इक्‍नजढ[ 1 [जण i दार w 

४ | कालवा निरौक्षव ८ 

५ | संदेशक 2 

६ | कालवा चोको 3 

७ | कालवे टप १ 

८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक १ 

९ RM g 

'एकूण:- २२ 

एकूण:- ११९ 

PRADNYA SHYAM ण. 
M E S H R A M कत ती वत डि 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र HATS -२०२३/प्र.क्र. २९/२३)/लाक्षेवि (आस्था), दि.३१/०३/२०२३ 


विवरण पत्र-०७ 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ,ठाणे व त्यांच्या अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील रुपांतरीत , 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ. कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या पदधारकाचे नांव पेवानिदृ 
क्र. दिनांक 
1 र 3 4 
_ का.अ. भातसा धरण व्यवस्थापन 
विभाग, भातसानगर अंतर्गत 
उजवा कालवा उपविभाग, शहापुर 
आणि वैतरणा धरण उपविभग 
वैतरणानगर 
सफाई सेवक 1 श्रीम.पंढरीया नि.र. ३०/०६/२०२४ 
सफाई सेबक g श्रीम.परमार सं.हे. २०/०९/२०२७ 
तारतंत्री || १ श्री.डिंगोरे प.बा. २०/०६/२०२४ 
चौकोदार g श्री.घरत ए.ना. ३१/०५/२०२४ 
चौकोदार g MATS अ.शि. ३१/०५/२०२५ 
मजुर १ श्री. डोहळे पा.का. ३१/०५/२०२३ 
मजुर g श्री.माबड ल.ज. २१/०५/२०२३ 
मजुर श्री.धापटे म.सो. २१/०५/२०२२ 
मजुर g श्री.तिखांडके द.म. ३०/०६/२०३५ 
मजुर g श्री.भुसारे का.ल. ३१/०५/२०२७ 
मजुर g श्री.गांविद नि. सोडनर । ३०/०६/२०३६ 
एकुण = a 
2 | का. अ. पालघर पाटबंधारे विभाग, मनोर 
| चौकोदार | पुरेश दगडू गायकर. ३०/०४/२०२३ 
मजूर 1 पोश्या सोनू बुजड २०/०४/२०२२ 
| चौकोदारा | ol अनंत महादेव पाटील. । ३१/०५/२०२३ 
प्रयोग शाळा परिचर : विनोदकुमार रमनलाल | ३१/०५/२०२३ 
भावर. 
| चोकोदारा | ol वजी लखमा धांगडा. । ३०/०६/२०२३ 
मजूर 1 AMT राजा पुंजारा. ३०/०६/२०२३ 
मजूर 1 केशव गोविद पाडेकर. । ३०/०६/२०२३ 
मजूर 1 दामू चितू घाटाळ. ३०/०४/२०२४ 
सुतार ी प्रसन्नकुमार रतिलाल । ३१/०५/२०२४ 
बच्छाव. 
| चोकोदार | लक्ष्मण बुध्या सांबरे ३१/०५/२०२४ 
मजूर ी परशुराम Ag २१/०५/२०२४ 
गायकवाड 
मजूर 1 विनोद गणपत महाडीक. | ३०/०६/२०२४ 


मजूर 1 मेश बाळू शिंदे. ३१/०७/२०२४ 
वाहन चालक ] विकास रघुनाथ पावडे. । ३१/०५/२०२५ 
मजूर 1 बसंत वेश्या विघ्ने. ३१/०५/२०२५ 
मजूर 1 जगन्नाथ पदू डोकफोडे. | ३१/०५/२०२५ 
कालवा निरिक्षक 1 राजू बंडू पालांडे. २१/०५/२०२६ 
मजूर 1 शिनवार बारक्या बुजड. ३१/०६/२०२६ 
| oder | ol विजय ARH ठाकूर. ३१/०५/२०२७ 
मजूर 1 गोविद सखाराम गुहे. २१/०५/२०२७ 
मजूर 1 दत्तु माणक्या जाधव ३१/०५/२०२७ 
मजूर 1 सुरेश गोपाळ बेंडकोळी. ३०/०६/२०२७ 
| चोकोदार | ol नरेश सखाराम धापशी. । ३१/१२/२०२९ 
| मदतनीस || अशोक गंभीर कोळी. | ३१/०७/२०३० 
एकुण | २४ 
का. अ. ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा(ठाणे) 
मजुर 1 श्री. सं. रा. घोलप ३१/०५/२०३९ 
मजुर 1 श्री. दि. शा. मारके ३१/०५/२०२९ 
कारकून 1 श्री. कां. पा. बांगर ३१/०१/२०२४ 
मजुर 1 श्री. ज.दुं. धस ३१/०५/२०२८ 
मजुर 1 श्री.पा.वि.कटके ३१/०५/२०२५ 
वाहन चालक 1 श्री.अ.ना.खापणकर | ३१/३/२०२४ 
पंपपरिचर 1 श्री.द.सि.गोरके ३१/७/२०२४ 
| चौकोदार | 1 श्री.श.रा.डोंगरे ३१/५/२०२३ 
| चौकोदार | 1 श्री.सु.दुंधस ३०/४/२०२५ 
| चौकोदार | श्री.ब.ग.धस ३१/०७/२०२६ 
मजूर 1 श्री.शा.का.देसले ३१/५/२०२६ 
मजूर 1 श्री.प्रआ.विसपुते ३१/१२/२०२८ 
मजूर 1 श्री.ना.शं.करंजे ३१/५/२०३० 
मजूर 1 श्री.द.द.किरपण ३०/६/२०२९ 
मजूर श्री.रविद्र काळूराम ३०/६/२०२५ 
; र 
दातेले 
तारतंत्री 1 श्री.सुनिल.ता.साळुंखे | २१/५/२०२४ 
मुकादम 1 श्री. म.रा.प ३१/०५/२०२४ 
'एकुण 17 
का.अ.रायगड पाटबंधारे विभाग, 3 
(| पीव १ श्री.कृष्णा भाग्या ३१/१०/२०२३ 
देवाला 
कारकून/लिपीक १ श्री.संदेश गोपाळ ३०/०९/२०२६ 
बिरवाडकर 
वाहन चालक g विजय दत्ताराम कडू । ३१/०३/२०२३ 
मजूर १ गणेश पांडुरंग चव्हाण | २१/०५/२०२७ 


मजूर g दत्ताराम काशिराम २१/१२/२०२६ 
निळेकर 

मजूर g प्रकाश सिताराम ३१/०५/२०२६ 
धुपकर 

मजूर रि नंदा मारुती पवार ३१/०५/२०२३ 

मजूर १ नंदकुमार बाळकृष्ण २१/१२/२०२९ 
डोईफोडे 

मजूर र अंबाजी सदाशिव ३१/०५/२०२४ 
जाधव 

मजूर १ गजानन सखाराम ३०/०६/२०२४ 
म्ह्स्के 

मजूर १ राजेंद्र दामोदर शिंदे २८/०२/२०२७ 

मजूर g प्रदिप नारायण Ta । ३१/०५/२०२७ 

मजूर १ यशवंत लक्ष्मण सानप | ३०/०४/२०२७ 

मजूर Q एकनाथ दामोदर ३१/०५/२०२८ 
सावंत 

मुकादम १ सुरेश महिपत टेंबे २०/०५/२०२५ 

मजूर १ रमेश सखाराम मुंढे ३१/०५/२०२३ 

मजूर १ | संजीवन बळीराम मोरे | ३१/०९/२०२३ 

मजूर Q शामकांत महिपत शिंदे | २८/०२/२०२५ 

मजूर g सदाशिव नारायण ३१/०५/२०२५ 
पालकर 

मजूर g महिपत गणपत शिक । २१/०५/२०२६ 

मजूर g रमण बबन झांजे ३१/०५/२०२७ 

मजूर g चिंतामण गणपत तुपे । २१/०५/२०२२ 

मजूर g कुंडलिक बाबू २१/०१/२०२८ 
निरगुडा 

मजूर g तुकाराम राघो BS ३१/०५/२०२५ 

मजूर g नरेश बाळाराम ३१/०५/२०२५ 
AAT 

मजूर g बाळू महादू सुपे २०/०३/२०२८ 

मजूर कान्हू बुध्या हिंदोळा । ३०/०८/२०२४ 

मजूर र काळू दुंदा निरगुडा २९/०२/२०२७ 

मजूर रि पारुती बाळू ३१/०५/२०२३ 
आमणकर 

कारकून g रविंद्र लक्ष्मण शेळके । ३०/०४/२०२६ 

मजूर पयाजी दामू कदम ३१/१२/२०२५ 

| deter | १ | बंडू कोंडू चव्हाण ३१/०५/२०२५ 

मजूर Q सखाराम पोशा झुगरे । ३१/०५/२०२४ 

मजूर g हरिश्चंद्र नाना कदम । ३१/०५/२०२३ 


मजूर Q नारायण हाशा कांबळी । ३१/०५/२०२७ 
मजूर g सतिश अनंत नाव ३१/०७/२०२८ 
मजूर g नरेंद्र दगडू दिवेकर ३०/११/२०२४. 
मजूर g भालचंद्र अंबाजी TAL | ३१/०३/२०३१ 
एकुण ३८ 
का.अ.लघू पाटबंधारे विभाग, नाशिक 
शिळी रि श्री.नंदु सिताराम । ३१/०५/२०२७ 
गवळी 

एकुण | kl 

एकंदर एकुण ९९ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


PRADNYA SHYAM fie ecova sivanesinans ¢ 
MESHRAM ८. 0000 राय 


DEPARTMENT 


Date: 2023.04.03 15:13:07 +05'30" 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


